डॉ. सीमा किरण होळकर, जिल्हा पुरवठा 
अधिकारी, सोलापूर यांची सदर पदावरील 
प्रतिनियुक्ती संपुष्टात आणणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : प्रतिनि-२४२४/प्र.क्र.८२ (५)/ना.पु.१५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १४ मार्च, २०२४. 


संदर्भ:- १) महाराष्ट्र नागरी सेवा वेतन (नियम), १९८१, नियम ५६. 
२) शासन परिपत्रक, सा.प्र.वि., क्र.एस आरव्ही-२०१८/प्र.क्र.२०८/कार्या.१२, दि.५.९.२०१८. 
3) महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी, सेवेतून काढून 
टाकणे) नियम, १९८१. 
४) सामान्य प्रशासन विभाग,झ्ञासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.१३७/का-१२, दि.१७.१२.२०१६. 
५) सामान्य प्रशासन विभाग,शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.५११०/का-१२, दि.१६.०२.२०१८. 
६) शासन अधिसूचना, अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि., दि.२७.३.२०२३. 
७) भारत निवडणूक आयोग, पत्र, दि.२६.०६.२०२३. 
८) भारत निवडणूक आयोग, अधिसूचना, दि.२४.०१.२०२४. 
९) शासन आदेश, महसूल व वन विभाग, क्र. टिआरफ-०२२४/प्र.क्र.२८/ ई-२, दि.१५.०२.२०२४. 
१०) शासन आदेश, अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि, प्रतिनि-२४२४/प्र.क्र.८२ (2) /ना.पु.१५, दि.२६.०२.२०२४. 
११) भारत निवडणूक आयोग, अधिसूचना, दि.०८.०३.२०२४. 


प्रस्तावना : 


१ संदर्भ क्र. १० येथील शासन आदेझान्वये डॉ. सीमा होळकर, उप जिल्हाधिकारी, महसूल व वन विभाग 
यांना अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या अधिपत्याखालील जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सोलापूर या 
पदावर लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक-२०२४ च्या कारणास्तव महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर 
सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी, सेवेतून काढून टाकणे) नियम, १९८१ च्या नियम-४० मधील परिशिष्ट-२ आणि 
त्यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावरील सेवा अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागास आवश्‍यक वाटली नाही 
तर प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी संपण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी महसूल व वन विभागास प्रत्यावर्तीत करण्यात येतील 
व त्यांना मूळ विभागाकडे परत पाठविण्याची मुभा अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागास राहील, या 
अटी व शर्तीच्या अधीन राहून प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती देण्यात आली आहे. 


२. भारत निवडणूक आयोग, अधिसूचना, दि.०८.०३.२०२४ : 


सदर अधिसुचनेन्वये महाराष्ट्र राज्यातील धाराशिव या लोकसभा मतदार संघातील, २४६-बार्शी या 
विधानसभा मतदार संघासाठी, विभागाच्या अखत्यारीतील - जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सोलापूर हे पद 
निरधिसुचीत (de-notified) करून सदर पदा ऐवजी “ उप जिल्हाधिकारी आणि विशेष भूसंपादन अधिकारी 
क्र.११, सोलापूर ” हे पद निवडणूक निर्णय अधिकारी (ARO) म्हणून अधिसूचित करण्यात आले आहे. 


३. यास्तव, डॉ. सीमा होळकर, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सोलापूर यांना लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक- 
२०२४ च्या कारणास्तव दिलेली प्रतिनियुक्ती, सदरचे पद निरधिसुचीत (de-notified) झाल्याने संपुष्टात 
आणण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन आदेश क्रमांकः प्रतिनि-२४२४/प्र.क्र.८२(५/ना.पु.१५ 


a 


शासन आदेश 


जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सोलापूर हे पद निवडणूक विषयक कामकाजासाठी निरधिसुचीत 


(de-notified) झाल्याने डॉ. सीमा किरण होळकर, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सोलापूर यांना लोकसभा 
सार्वत्रिक निवडणूक-२०२४ च्या कारणास्तव दिलेली प्रतिनियुक्ती या आदेशान्वये संपुष्टात आणण्यात येत 


आहे. 


२. 


संदर्भ क्र. २ येथील शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, दि.५.९.२०१८ अन्वये अतिरिक्त कार्यभार 


सोपविण्यासंदर्भातील मार्गदर्डाक सूचना व तरतुदी विचारात घेऊन पुरवठा यंत्रणेतील श्री.संतोष मन्मथ सरडे 
तांत्रिक अधिकारी, विभागीय आयुक्त कार्यालय, पुणे यांच्याकडे जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सोलापूर या रिक्‍त 
होणाऱ्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार पुढील शासन आदेश होईपर्यंत सोपविण्यात येत आहे. 


3. 


श्री. संतोष मन्मथ सरडे, तांत्रिक अधिकारी, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, पुणे यांनी जिल्हा पुरवठा 


अधिकारी, सोलापूर या पदाचा अतिरिक्‍त कार्यभार तात्काळ धारण करावा. 


8. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या =~ www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३१४१९५३१६९३०६ असा आहे. सदर आदेशा डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


A) -O 


AN 


x ~— 


—S— २:> 


ce 
pal 
ग 


2S BS ee टाने, SS 


८“? 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by TATOBA MARUTI KOLEKAR 

TATO B A M A R U T | DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FOOD CIVIL SUPPLIES AND 
CONSUMER PROTECTION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=f6809ddecc0e0507860e37e9935ab3a70135 1 0f4fe04fad27512588a0bc8 
15f, postalCode=400032, st=Maharash! 


lahare 
i ber=9915405908628D01955F3675ACC122F5 1 E0C39F63F 7CC88EEC49 
CD05616991FD, TATOBA MARUTI KOLEKAR 


Date: 2024.03.14 20:02:48 +05'30' 


(तातोबा कोळेकर) 
सह सचिव महाराष्ट्र शासन. 


अपर मुख्य सचिव व मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 

अपर मुख्य सचिव, महसूल व वन विभाग (महसूल), मंत्रालय, मुंबई. 

डॉ. सीमा होळकर, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सोलापूर. 

श्री. संतोष मन्मथ सरडे, तांत्रिक अधिकारी, विभागीय आयुक्त कार्यालय, पुणे विभाग, पुणे. 
(अ.क्र.३ व ४ यांना जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांच्यामार्फत) 


मा. मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे. 

जिल्हाधिकारी, सोलापूर. 

उप आयुक्त (पुरवठा), पुणे विभाग, पुणे. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१/२, मुंबई /नागपूर . 
जिल्हा कोषागार अधिकारी,पुणे/ सोलापूर. 

सर्व सहसचिव/उपसचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
उप सचिव, ई-२, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 


qo) निवडनस्ती, ना.पु.१५. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


